महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि. २७/०८/२०१८ व दि.१४/०८/२०१९ 


SSRI 
श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ड" मुंबई या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३१/०७/२०२० रोजी 
संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत 
आहेत. श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना महसुल 
व वन विभागात अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार श्री.गणेडा तु.जाधव, 
अवर सचिव यांनी महसुल व वन विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
३. श्री.जाधव, अवर सचिव यांचा दिनांक ०१/०८/२०२० (म.पू) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन 
कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही ALG. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ 
(१४) (एफ) नुसार व झासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार महसुल व वन 
विभागाने करावी. 
ठ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०९२९१६४५०३७२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao See 
Gurav यया 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृहनिर्माण विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग / 
महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग / 
महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४ जे टाटा 
मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 
७) श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव 
८) कार्या.१४ संगहार्थ 


A 


